RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 

[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

गुरुवार , जून १६ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक २११ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

गृह विभाग 

दुसरा मजला , मुख्य इमारत , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ जून , २०२२ . 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष , अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादुटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समुळ 
उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक पीसीआर ०२२१ / प्र.क्र .४४ / विशा- ६. – महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष , अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादुटोणा यांना 
प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समुळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम , २०१३ च्या कलम ५ ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे सदर अधिनियमातील कलम ५ ( २ ) मध्ये उद्धृत केलेली कर्तव्ये पार पाडण्याकरिता खाली 
नमूद केल्याप्रमाणे दक्षता अधिकारी यांची नियुक्ती करीत आहे 

( क ) दक्षता अधिकारी 

( १ ) ज्या पोलीस ठाण्यात एक पोलीस निरीक्षक असेल त्या ठिकाणी सदर पोलीस निरीक्षक . 

( २ ) ज्या पोलीस ठाण्यात एकापेक्षा अधिक पोलीस निरीक्षक असतील तेथे पोलीस निरीक्षक ( गुन्हे ) किंवा दुय्यम पोलीस निरीक्षक . 
( ३ ) पोलीस अधीक्षक कार्यक्षेत्रातील ज्या पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षक नसेल तेथे पोलीस निरीक्षक ( स्थानिक गुन्हे शाखा ) . 
( ४ ) पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील ज्या पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षक नसेल तेथे सहायक पोलीस आयुक्त ( गुन्हे शाखा ) . 
या व्यतिरिक्त सदर अधिनियमामधील कार्यवाही व्यवस्थितपणे व्हावी , यासाठी खालीलप्रमाणे समन्वय अधिकारी नेमण्यात येत आहेत .. 
( ख ) समन्वय अधिकारी ( घटक स्तरावर ) 

सर्व पोलीस निरीक्षक ( स्थानिक गुन्हे शाखा ) हे पोलीस अधीक्षक कार्यक्षेत्राकरिता आणि सर्व सहायक पोलीस आयुक्त ( गुन्हे 
शाखा ) हे पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्राकरिता समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहेत . 

( १ ) 

भाग चार ब - २११-१ 


वर्ष ८ , अंक ८० ] 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १६ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ , शके १ ९ ४४ 
( ग ) राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी 

विशेष पोलीस महनिरीक्षक ( कायदा व सुव्यवस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांना राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त 
करण्यात येत आहे . 

२. महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष , अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादुटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समुळ उच्चाटन 
करण्याबाबत अधिनियम , २०१३ च्या कलम ५ ( १ ) अन्वये दक्षता अधिकारी नियुक्त करण्याबाबतच्या या विभागाच्या या पुर्वीच्या सर्व 
अधिसूचना / ज्ञापन याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

राहुल वि . कुलकर्णी , 
सहसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १६ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ , शके १ ९ ४४ 

३ 

In Pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Home Department No. PAW 0119 / C.R.11 / Spl.6 , Dated 
06.2022 , Extra ordinary is hereby published under the authority of the Governor . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

RAHUL V. KULKARNI 
Joint Secretary to Government 

HOME DEPARTMENT 

Second Floor , Main Building , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Date 16th June , 2022 . 

NOTIFICATION 

MAHARASHTRA PREVENTION AND ERADICATION OF HUMAN SACRIFICE AND OTHER INHUMAN , EVIL AND AGHORI 
PRACTICES AND BLACK MAGIC ACT , 2013 . 

No. PCR 0221 / C.R.44 / Spl - 6. - In exercise of the powers conferred by Sub - Section ( 1 ) of Section 
5 of the Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and Other Inhuman , Evil 
and Aghori Practices and Black Magic Act , 2013 , the Government of Maharashtra hereby appoint 
Vigilance Officers , as mentioned below to carry out the duties referred in Sub - Section ( 2 ) of Section 
5 of the said Act : 

( A ) Vigilance Officer 

( 1 ) The Police Inspector In - charge of the police station . 

( 2 ) Where there are more than one Police Inspector in the police station , the Police Inspector 
( Crime ) or the Second Police Inspector of the police station . 

( 3 ) Where the In - charge of the police station is not of the rank of Police Inspector , the Police 
Inspector ( Local Crime Branch ) under the jurisdiction of Superintendent of Police . 

( 4 ) Where the In - charge of the police station is not of the rank of Police Inspector , the Assistant 
Commissioner of Police ( Crime Branch ) under the jurisdiction of Police Commissioner , in a Police 
Commissionerate . 

In addition to above , Vigilance Officers , for effective implementation of the provisions under 
said Act , following Nodal Officers are hereby being appointed . 

( B ) Nodal Officer ( Unit Level ) 

In the jurisdiction of Superintendent of Police , the Police Inspector ( Local Crime Branch ) and 
in the jurisdiction of Police Commissionerate , Assistant Commissioner of Police ( Crime Branch ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १६ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ , शके १ ९ ४४ 

( C ) State Level Nodal Officer 

Special Inspector General of Police ( Law and Order ) , Maharashtra State , Mumbai . 

2. All previous notifications / memoranda of this department regarding appointment of vigilance 
officers under sub - section ( 1 ) of Section 5 of the Maharashtra Prevention and Eradication of Human 
Sacrifice and Other Inhuman , Evil and Aghori Practices and Black Magic Act , 2013 hereby stands 
superseded by this Notification . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

RAHUL V. KULKARNI 

Joint Secretary to Government of Maharashtra 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


X 


